आर्थिक गैरव्यवहारातील गुन्ह्यांच्या 
तपासकामी फॉरेन्सिक ऑडिटर व डिजीटल 
फॉरेन्सिक ऑडिटर संस्थांची सूची (panel) 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-१११ ९/प्र.क्र. ८६ ०/पोल-११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
तारीख: ८ एप्रिल, २०२० 


वाचा :- 
झासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 
आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे अन्वेषण 


विभाग व इतर घटकांखाळील विविध पथकांकडून करण्यात येतो. या तपासाकरिता अनुभवी तसेच 


तज्ञ व्यक्‍्ती/संस्था यांची असणारी गरज लक्षात घेता इच्छूक फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल 


फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या पात्र संस्थांची सूची (Panel) वाचा येथीळ शासन निर्णयान्वये तयार 


करण्यात आली होती. सदर झासन निर्णयान्वये सूचीबध्द करण्यात आलेल्या संस्थांचा कालावधी 


दिनांक ३० नोव्हेबर, २०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. यास्तव, आता अशा पात्र संस्थांची नवीन सूची 


(Panel) तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याकरीता शासनामार्फत दिनांक ३० 


ऑक्टोबर, २०१९ रोजी वृत्तपत्राव्दारे स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागविण्यासाठी 
जाहिरात दिली होती. 


अशा फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणास इच्छुक असणाऱ्या 


संस्थांकडून प्राप्त प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करण्यासाठी मुल्यमापन समिती गठित करण्यात आली 


होती. या मुल्यमापन समितीने प्राप्त झालेल्या विहित नमुन्यातील प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करुन 


शिफारस केलेल्या पात्र फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची नवीन 


सूची (Panel) तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सदरहू शासन निर्णयान्वये wrest तालिका (अ) व (ब) येथील नमूद संस्थांची अनुक्रमे 


फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट (Digital Forensic Audit) 


करण्यासाठी, परिच्छेद २ येथील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, नवीन सूची (panel) तयार करण्यास 


याव्दारे शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


तालिका (31) - फॉरेन्सिक ऑडिटर 


(West) 


वर्गवारी | अ.क्र संस्थेचे नाव संस्थेचा पत्ता दुरध्वनी क्र. ई-मेल आयडी 
१3 Chetan Dalal | 308-309, Bombay Market | 02223526977 cdims @chetandalal.c 
Investigation & | Apartments, Tardeo Road, om 
Management Mumbai 
Services Pvt. Ltd. 
Q Protiviti India | Ist Floor Godrej Coliseum, | 2266263333 suprabhat.nm @protiv 
Member Pvt. Ltd. Unit No 101, B Wing, | 9820180564 itiglobal.in 
Somaiya Hospital Road, Sion | 9821436000 rajkumar.s @ protiviti 
(East), Mumbai global.in 
3 Grant Thornton | 16" Floor, Tower _ II, 02266262600 rushabh. bhatt @in.gt.c 
India LLP Indiabulls Finance Centre S B 02266262601 om 
Marg, Elphinstone (W), 
Mumbai-400013 
8 Kirtane & Pandit | 5th Floor, Wing A, Gopal | 02067295100 | kpca@kirtanepandit.c 
LLP House, S.No. 127/1B/1, Plot | 020 25433104 | om 
Al Opp. Harshal Hall, 
Kothud, Pune 
षु Talati & Talati LLP | Office No. 625, 6th Floor, | 98240559005 manish @talatiandtala 
A The Summit Business Bay, ti.com 
Nr. WEH Metro Station, 
Andheri West Mumbai 
& Mukund M. Chitale | 2nd Floor, Kapur House, | 022 26633500 | sushrut@mmchitale.c 
& Co. Paranjape B Scheme Road | 9821112904 om 
No. 1, Vile Parle East 
9 R. Devendra Kumar | 205, Blue Rose Industrial | 9869032387 rdevndra@ vsnl.com 
& Associates Estate, Near Petroal Pump, | 02228543755 | rdevndra@yahoo.co 
Western Express Highway m 
Borivali (East), Mumbai- 
4000066 
टं Raju and Prasad 511, The Corporate Centre, | 022 25671155 | Mumbai @rajuandpra 
Nirmal Lifestyle Mall, LBS | 9324087338 sad.com 
Rd. Mulund (West) 
g JCR & Co. Level 3, Raval House, 18th | 022 26054593 | frontdesk @jcrco.in 
Road, Khar West, Mumbai 52 
qo | Emst & Young LLP | 14th Floor, The Ruby 29 | 2261920000 vikram.babbar @in.ey 
Senapati Bapat Marg, Dadar | 9820587707 .com 
(West), Mumbai devendra.pardeshi (01 
n.ey.com 
११ J. Kala & Associates | 504, rainbow chambers , Near | 022-28625129 | 801111 (0]9.00.11 
MTNL Exchange, S.V. Road, 
Kandavali (W), Mumbai 
१२ | Deloitte Touch | indiabulls Finance Centre, | 022 61854000 | kvkarthik @deloittee. 
Tohmatsu India LLP | Tower 3, 27th -32nd Floor, com 
Senapati Bapat Marg, jsaran @deloittee.com 
Elphinstone Road West 
Mumbai 
93 Jain jagawat | 301-302, Poonam Pearl | 09324616082 | jjk@jjkandco.com 
Kamdar & co bldg., opp. New India | 02226203021 
Colony, Juhu Lane, Andheri 
(W), Mumbai-400058 
१४ । SKVM & Co 5B 49, High Street Mall, 5" | 022 25453845 | aakshay.laddha@skv 
Floor, Above Big Bazaar, | 9890478868 mglobal.com 
Kapurbawdi Junction, Thane info@skvmglobal.co 


m 
पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


१५ | Chokshi & Chokshi | 15/17, Raghavji 8 छात्ट, | 022 23836900 | contact@chokshiandc 
LLP Ground Floor, Raghavji hokshi.com 
Road, Gowalia Tank, Off 
Kemps Corner, Mumbai 36 
१६ Sarath & Associates | Indian Globe Chambers, 4" | 022-22621348 | calakshmi.rao@gmail 
Floor, 142, W. H. Marg, D. .com 
N. Road, Mumbai-01 rprao_43 @yahoo.co 
m 
| १७ Shinde & Associates | 1/183, Radhakrishna Niwas, | 022 24137689 | 999audit@ gmail.com 
Dr. Ambedkar Road, Next to | 9930509649 O09 audit @ gmail.com 
Fire Brigade, Dadar (East), 
Mumbai 
9¢ Mazars India LLP 2nd Floor, Esplanade House, | 9920604343 Kartik.radia@ mazars. 
29, Hazarimal Somani Rd. | 022 61586200 | in 
Marg, Fort, Mumbai 01 jinal.jatakia @ mazars. 
in 
१९ | Abhijit kelkar and | Ground Floor, Shrinivas, | 07122734514 | kelkarcoca@yahoo.c 
co Kelkar bldg.. , Badkas om 
Chowk, Mahal, Nagpur- 
440032 
20 |J C Kabra & | 301, D-Definity 1” J.P.road | 9322337842 assist@jckca.com 
Associates Goregaon (East), Mumbai- 
400063 
२१ Dhiraj & Dheeraj 511/512, Atlanta Estate, opp. | 022- info @cadhiraj.com 
Westin Hotel, Western | 9277196/ 
Express Highway, Goregaon | 97/98 
(East), Mumbai-400063 
२२ Vijay Jainamd | 124, Ist Floor, Ganesh | 25428750 vijayjain0359 @ gmail 
Associates Tower, Dada Patil Wadi, | 9869010681 .com 
Opp. Rly Stn., Thane Wast 
400602 
0 23 | Raj Niranjan | 402,  Navrang Shopping | 9820131145 advani.raj @ gmail.co 
Assocites Arcade, Gokhale Raod, m 
Naupada, Thane West raj.niranjan.associates 
@gmail.com 
२४ D.G.Thakarar & | B/14, Shubhlaxmi, on Floor, | 02226102890 info @cadgta.net 
Associates gh Road, Santacruz (East), 
Mumbai-400055 
24 | Pricenwaterhouse 252, Veer Savarkar Marg, | 022-66691279 | puneet.garkhel@in.p 
Coopers Pvt.ltd Dadar (W), Mumbai-28 9820320181 wce.com 
२६ KND & Associates 501, 502, 503, Satyam | 0712 2444190 | kamathnduragkar@k 
Apartment, Wardha Road, | 0712 2444191 | ndca.com 
Dhantoli, Nagpur 440012 
२७ | Choudhary 76, Whispering Palms | 9594189162 firmccco @ gmail.com 
Choudhary & co. | Shopping Center, Akurli | 9137585799 
Chartered Road, Lokhanwala Complex, 
Accountants Kandivali East, Mumbai 
२८ Parekh Shah &/| BKC centre, 31 E, Laxmi | 022 30706021 | pslcal988@gmail.co 
Lodha Indl. Estate, New Link Road, m 
Andheri West 53 pslca@bkcadvisors.in 
२९ Chaturvedi & | 215, Laxmi Plaza, Laxmi | 022 40166021 | ccca@aol.in 
Chaturvedi Industrial Estate, New Link namrataranderi @ gma 
Road, Andheri West, il.com 
Mumbai-53 
30 | Kailash & | 7 Agrawal House, Bansilal | 0240 2338811 | kailashandassociates 
Associates Nagar Station Road, | 0240 2332526 | @gmail.com 
Aurangabad 431005 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


३१ U.S. Gandhi & Co. | 215, 2" Follor, Sunder villa, | 9821025835 usg @usgandhigroup. 
19, S.V. Road, Santacruz com 
(W), Mumbai 
32. | Arun M Agarwal} 41, 4th Floor , Esquire | 022 28813545 | arun.agarwal@amaas 
and Associate Premises Society Ltd. sociates.in 
Manchubhai Road, Opp. 
Suchak Hospital, above Hotel 
Ashol, Near Malad Subway, 
Malad East, Mumbai-97 
33 | Gokhale & Sathe 304/308/309, udyog mandir | 022- office @ gokhalesathe. 
no. | 7-c, bhagoji keer marg, | 43484242 in 
Mahim, Mumbai malavikar @ gokhales 
athe.in 
३४ | Akhilesh Pandey & | 101, B-3, Siddhi CHS, Vijay | 022 25975763 | office @apcoca.com 
Co. Garden, Kavesar, | 09323870763 
Ghodbundar Road, Thane 
(W), Maharashtra-400615 
34 MSA Probe | 208, Maker Bhavan-3, 21 | 02222013715 info@ msaprobe.com 
Consulting pvt.ltd New Marine Lines, Mumbai- | 9820167345 pkmankar @msaprobe 
400020 .com 
3g S.M. Sonalkar & co | 211, 1° Floor, opposite | 02572223110 | smsonalkarandco@li 
Modern Girls High School, | 9823293938 ve.in 
Gandhi nagar, Jalgaon smsonalkarandco (92 
425001 mail.com 
३७ | RSeth & Associates | 104, F-1, HDIL Residency | 9314660221 rsethandassociates @g 
Park, 2nd Virar West, Thane mail.com 
3¢ | SK Vestigium LLP Office No. 14, Hard Rock | 981436000 rajkumarshriwastav @ 
CHS, Sector 7, Plot No. 6 to | 9821623744 skvestigium.com 
| 10, Kharghar, Navi Mumbai suryakantkarale @skv 
estigium.com 
39 | prass &Associates | 101 & 102 Gurukrupa | 02024223394 | accounts.ho@capra.c 
LLP Towers, above HDFC Bank, o.in 
Aranyeshwar chouk, sahakar ca.ajinkya@capra.co. 
nagar Pune-411009 in 
So PSAC & Associates | Leela Houae, 75 to 78 A | 9422010382 neha @psac.co.in 
Wing, Level 4, K K Market, 
Bibwewadi, Pune-satara 
Road, Pune-411043 
Yq Vans & Associates 721, Building No. 3, | 022 23009343 | vans.ca.asso@gmail.c 
Lamington Rd, Mumbai | 9920178111 om 
Central, Mumbai-08 info @ vansassociates. 
com 
७२ | Mahavir M. jain & | Arham 6, 9131 Colony, | 02572260001 | mahavir@camahavir. 
Associates Adarsh Nagar, near RTO | 02572260002 com 
Office, Jalgaon-425001 
83 V Y Sagdeo & Co. Prabha Niwas, Ground floor, | 0712 440324 sagdeol @gmail.com 
Rahate Colony, Wardha | 0712 424428 
Road, Nagpur 440022 
४ Shinde Chavan | Office No. 1304, 13" Floor, | 9881375514 pravin @cascg.in 
Gandhi And | Haware Infotech Park, Plot 
Company No 39/3, Sector 30A Vashi, 
Navi Mumbai 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


तालिका (ब) - डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिटर 


वर्गवारी | अ.क्र संस्थेचे नाव संस्थेचा पत्ता दुरध्वनी क्र. ई-मेल आयडी 
१3 Chetan Dalal | 308-309, Bombay Market | 02223526977 cdims @chetandalal.c 
Investigation & | Apartments, Tardeo Road, om 
Management Mumbai 
Services Pvt.Ltd. 
Q Protiviti India | Ist Floor Godrej Coliseum, | 2266263333 suprabhat.nm (00100 
Member Pvt. Ltd. Unit No 101, B Wing, | 9820180564 vitiglobal.in 
Somaiya Hospital Road, Sion | 9821436000 rajkumar.s@ 
(East), Mumbai protivitiglobal.in 
3 Grant Thornton | 16 Floor, Tower II, | 02266262600 contact@in.gt.com 
India LLP Indiabulls Finance Centre S B | 02266262601 
Marg, Elphinstone (W), 
Mumbai-400013 
X Mahindra Defence | 5" Floor, Times Square, | 022 40903232 | frmdfa@mahindrass 
A System Ltd. Western Express Highway, | 022 26822539 | g.com 
Andhari (East), Mumbai 
षु ASA & Associates | Times Square Fourth Floor | 9871759555 prateet.mittal @asa.in 
LLP Block B, Sushant lok 1 
Gurgaon 
६ Deloittee Touch | indiabulls Finance Centre, | 022 61854000 | kvkarthik @deloittee. 
Tohmatsu India | Tower 3, 27th -32nd Floor, com 
LLP Senapati Bapat Marg, jsaran @deloittee.co 
Elphinstone Road West m 
Mumbai 
(9 Jain Jagawat | 301-302, Poonam Pearl | 09324616082 | jjk@jjkandco.com 
Kamdar & co bldg., opp. New India Colony, | 02226203021 
Juhu Lane, Andheri (W), 
. Mumbai-400058 
८ Sarath & Associates | Indian Globe Chambers, 4" | 022- calakshmi.rao @ gmai 
Floor, 142, W. H. Marg, D. | 22621348 l.com 
N. Road, Mumbai-01 rprao_43 @yahoo.co 
m 
९ Mazars India LLP 2nd Floor, Esplanade House, | 9920604343 Kartik.radia@ mazars 
29, Hazarimal Somani Rd. | 022 61586200 | .in 
Marg, Fort, Mumbai 01 jinal.jatakia@ mazars 
-in 
qo SKVM And Co. 5B 49, High Street Mall, 5" | 022 25453845 | aakshay.laddha@skv 
Floor, Above Big Bazaar, | 9890478868 mglobal.com 
Kapurbawdi Junction, Thane info@skvmglobal.co 
(West) m 
११ Chokshi & Chokshi | 15/17, Raghavji 53 Bldg, | 022 23836900 | contact@chokshiand 
LLP Ground Floor, Raghavji Road, chokshi.com 
Gowalia Tank, Off Kemps 
Corner, Mumbai 36 
१२ Vijay Jain & | 124, Ist Floor, Ganesh | 25428750 vijayjain0359@ gmai 
Associates Tower, Dada Patil Wadi, Opp. | 9869010681 l.com 
Rly Stn., Thane Wast 400602 
93 Raj Niranjan | 402, Navrang Shopping | 9820131145 advani.raj @ gmail.co 
Associates Arcade, Gokhale Raod, m 
Naupada, Thane West raj.niranjan.associate 
5 (8 gmail.com 
१९ D.G. Thakarar & | B/14, Shubhlaxmi, 2nd Floor, | 022 26102890 | info@cadgta.net 
C Associates (REGD) | 8th Road, Santacruz (East), 
Mumbai 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


१५ KND & Associates 501, 502, 503, Satyam | 0712 2444190 | kamathnduragkar@k 
Apartment, Wardha Road, | 0712 2444191 | ndca.com 
Dhantoli, Nagpur 440012 
१६ Helik Advisory Ltd. | Maratha Mandir Annex, | 02261177500 | info@helik.in 
Maratha Mandir Marg, 
Babasaheb Gawde Chowk, 
Mumbai Central, Mumbai 
१७ । PricewaterhouseCo | 252, Veer Savarkar Marg, | 022- puneet.garkhel@in.p 
opers Pvt. Ltd Dadar (W), Mumbai-28 66691279 wce.com 
9820320181 
१८ V Y Sagdeo & Co. Prabha Niwas, Ground floor, | 0712 2440324 | sagdeol @gmail.com 
Rahate Colony, Wardha | 0712 2424428 
Road, Nagpur 440022 
१९ Arth (0 Associates 102/103, Beena Apartment, | 9881468713 joseph @arth.net.in 
. Senapati Bapat marg, Pune- | 9518382249 
411016 
२० =| FTI Consultancy 20th Floor, Oberoi Commerz | 9765492154 pramod. gargate @ftic 
ll, International Business onsulting.com 
Park, Oberoi Garden City, Off 
western Express Highway, 
Goretgaon East Mumbai 


उपरोक्त संस्थांचे वर्गीकरण व द्यावयाचा मोबदला खालील प्रमाणे राहिल :- 


वर्ग | गुन्ह्याचे स्वरुप (फसवणूकीची | फॉरेन्सिक तसेच डिजिटल फॉरेन्सिक 
रक्‍कम) ऑडिटसाठी द्यावयाचा मोबदला 

A | ५,००० कोटी व त्यापेक्षा जास्त १० लाखा पर्यंत 

18 | १,००० ते ५,००० कोटी ०७ लाखा पर्यंत 

C ।१००ते १००० कोटी ०५ लाखा पर्यंत 

| D | १०० कोटीपर्यंत ०३ लाखा पर्यंत 


२.० सदर सूची (Panel) खालील अटी व इशातींच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत आहे. 


२.१) वरील नमूद सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट 
करणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या करण्यात आलेल्या वर्गवारी बद्दल त्यांना आक्षेप असल्यास/ 
सुधारणा हवी असल्यास त्यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
म्हणजे दि.८ मे २०२० रोजीपर्यंत (दि.७ मे २०२० रोजी सार्वजनिक सुट्टी आहे) अपर पोलीस 
महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अपीळ करणे आवश्यक राहील. 
अपर पोळीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्राप्त झालेले असे सर्व 
अपील विचारात घेऊन शासनास दि.२२ मे २०२० रोजीपर्यंत योग्य ती शिफारस करावी. या 
शिफारशी विचारात घेऊन झासन स्तरावर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. 

वरील नमूद सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट 


करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील काम स्विकारण्याची तयारी ठेवावी 


२.२) 


लागेल. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


२.३) अशा संस्थांना प्रकरणनिहाय आवश्‍यकतेनुसार कामाचे वाटप करण्यात येईल. 
२.४) सूचीबध्द संस्थांना काम वाटप करण्यापूर्वी सदर संस्थांनी पुढील औपचारीकता पूर्ण करणे 
आवर्यक राहिल. 
अ) सूचीबध्द सदर संस्थांना याबाबत शासनासोबत स्वंतत्र करार करावा लागेल. या 
करारामध्ये शासन निर्णयातील अटी व शर्ती खेरीज इतर अटी व शरर्तीचा समावेश असू 
शकेल. उदा. काम वाटपानंतर तपासा दरम्यान प्राप्त/गोळा केळेली माहिती/ सामुग्री/ 


माहितीचा उपयोग/प्रक्रिया इत्यादी बाबत गोपनीयता बाळगणे, ना प्रकटीकरण (Non 


Disclosure) इत्यादी तरतूदींचा अंतर्भाव असेल. 


ब) गोपनीयतेचे मानक शासकीय गुपिते कायदा १९२३ कलम ३ व ४ प्रमाणे असतील. 


क) गोपनीयता व कर्तव्यपरायणता घोषणापत्र विहित नमुन्यात भरुन देणे बंधनकारक राहिल. 


ड) महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी काम करावयाचे आहे, त्या ठिकाणी जर नेमणूक झालेल्या 
संस्थेचे कार्यालय नसेल तर ज्या ठिकाणी कार्यालय आहे, तेथील पात्रधारक अधिकृत 
व्यक्‍तीची नेमणूक दिलेल्या कामासाठी करावी लागेल. काम करण्यासाठी कुठल्याही 
बाहेरील संस्थेची मदत अथवा सहाय्य्‌ घेण्यास परवानगी असणार नाही. 


इ) सदर संस्थांनी त्यांना देण्यात येणाऱ्या कामाबाबत त्यांचे हितसंघर्ष (Conflict of 


Interest) नाहीत, असे प्रमाणित करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


२.५) सदर संस्थांचे Vote हे गृह विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनासोबत राहणार असून ते 
wad वेळोवेळी विशिष्ट कामावाटपाच्या हेतुने असेल. 


३.० शासनाचे अधिकार :- 


३.१) कोणत्याही कारणास्तव संस्थांना दिलेले काम त्यांनी वेळेत पूर्ण न केल्यास अथवा काम 
पूर्ण करण्यास ती संस्था असमर्थ असल्याचे शासनाचे मत झाल्यास त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या 
जातील तसेच, अशा संस्थांना या सूचीतून वगळण्यात येईल. अज्ञा प्रकरणी ह्या संस्थांना त्यांच्या 
सेवेपोटी अदा करावयाच्या फी बाबत संबंधित प्राधिकारी शासनाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यास सक्षम 
राहतील. 


३.२) संस्थांना दिलेल्या कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्यास त्यांना, कोणत्याही क्षणी 
पूर्वसुचना न देता /कोणतेही कारण न देता, सूचीतून वगळण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


३.३) शासनाने सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना या सूचीबध्दतेचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर 
करता येणार नाही. जर एखादी संस्था असा गैरप्रकार करत असेल तर त्या संस्थांवर योग्य ती 
कारवाई करण्यात येऊन, त्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता सूचीतून वगळण्यात येईल. 


३.४ सूचीबध्द संस्थेला कोणतेही न्यायालय/नियामक संस्था/शासन संस्थांकडून काळ्या 
यादीत समाविष्ट केले असल्यास अथवा दंडीत केळे असल्यास, अशा संस्थेला या सूचीतून आपोआप 
वगळले असल्याचे मानण्यात येईल. त्याबाबतीत अज्ञा कार्यवाहीची माहिती वेळोवेळी शासनास सादर 
करणे संबंधीत सूचीबध्द संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


३.५) सदर सूचीबध्द केलेल्या संस्थांचा कालावधी प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ 
वर्षाकरीता राहील. तथापि, सदर कालावधी पूर्वी कोणत्याही संस्थेस/संस्थांना या सूचीतून 
वगळण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


३.६) सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना कोणतेही काम मिळण्याचा अधिकार यान्वये प्राप्त होणार 
नाही. 


४.० सूचीवरील संस्थांचे नेमणूकीचे प्राधिकार :- 


४.१ आर्थिक गुन्हे व अन्य गुन्ह्यांप्रकरणी वरील सूचीबध्द संस्थांच्या सेवेची आवऱ्यकता व 


गरज निर्माण झाल्यास, अशा संस्थांना त्या विशिष्ट कामाचे स्वरुप (Scope) स्पष्ट करुन, सर्वात 


कमी आर्थिक देकार देणाऱ्या संस्थांना काम नेमुन देण्याचे प्राधिकार पोळीस महासंचालक व अपर 


पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांना, त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक शाक्‍तींच्या 


मर्यादत, देण्यात आलेले आहेत. 


४.२ पोलीस महासंचाळक/अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक यांना प्रदान असलेल्या आर्थिक 


मर्यादेबाहेरच्या प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे संस्थेची निवड करुन, केवळ आर्थिक मान्यतेसाठी 


असे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 


५.० घटक प्रमुख तसेच तपासी अधिकारी यांनी आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासकामी फॉरेन्सिक 
ऑडिटर व डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिटर यांची नेमणूकीबाबत अनुसरावयाची प्रक्रिया :- 


५.१ तपासी आधिकारी यांनी ऑडिट कामी लागणारी सर्व माहिती उदा. बॅक स्टेटमेंटस, 
आयकर विभागाकडील विवरणपत्रे, आरोपीतांची मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रे तसेच, घटनास्थळ 
पंचनामा, कार्यालय झडतीत जप्त कागदपत्रे, हार्डडिस्क डेटा, इत्यादी प्राप्त केळे आहे अगर कसे ? 
याबाबत घटक प्रमुखांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


५.२ तपासी अधिकारी गुन्ह्यात फॉरेन्सिक ऑडिट किंवा डिजिटल ऑडिट आवश्‍यक 
असल्यास त्याप्रमाणे करावयाच्या कामाची रुपरेषा तयार करुन, eerie ऑडिटर संस्थांकडून 
ऑडिटकामी नमूद वर्गवारीप्रमाणे निविदा मागवल्या आहेत अगर कसे ? याबाबत घटक प्रमुख खात्री 
करतील. 


५.३ संस्थांची कामाच्या स्वरुपानुसार नेमणूक करतांना योग्य वर्गवारीतील संस्था न 
मिळाल्यास त्यावरील वर्गवारीतील संस्थेचा विचार करावा. 


५.४ तपासी अधिकारी यांनी ऑडिट संस्थांच्या निविदा प्राप्त झाल्यावर, संबंधीत संस्थांचा 
ऑडिट केल्याचा अनुभव, करावयाच्या कामाचे स्वरुप (फॉरेन्सिक किंवा डिजिटल) तसेच, इतर बाबी 
लक्षात घेवून, त्याप्रमाणे ऑडिट संस्थेच्या नेमणूकी संदर्भात परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन, घटक 
प्रमुखांच्या मार्फतीने संस्थांचे नेमणूकीबाबतचे आदेश उचित सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून प्राप्त करुन 
घेण्यात यावेत. 


५.५ घटक प्रमुखांनी परवानगी प्राप्त झाल्यावर सदर संस्थांकडून गोपनीयता, 
कर्तव्यपरायणता, असमर्थता, हिसंबंध आणि काळ्या यादीत समाविष्ठ/दंडित केले नाही, याबाबत 
विहित नमुन्यात घोषणापत्र भरुन घेण्यात यावेत. 


५.६ घटक प्रमुख/पोलीस उप-आयुक्‍्त, मुंबई शहर यांनी निवड केलेल्या कुठल्याही 
संस्थेकडे पोलीस घटकातील ३ पेक्षा जास्त कामे प्रलंबित नाहित याची नेमणूक करतांना खात्री 
करावी. 


६.० घटक प्रमुखांनी सूचीवरील नेमणूक केलेल्या संस्थेस वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक 
मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास, त्यांनी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया अवलंबवावी :- 


६.१ शिफारस केलेल्या संस्थेस वर्गवरीनुसार निश्चिम मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा 
फी द्यावयाची असल्यास घटकप्रमुख अपर पोळीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई किंवा मुंबई हहराकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर यांचेकडे शिफारशीसह प्रस्ताव 
सादर करतील. 

६.२ वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास 
अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे विभागांतर्गत एक समिती 
गठित करतील, सदर समितीत खालीलप्रमाणे सदस्य असतील :- 
अ.क्र. सदस्य 

१ | पोलीस अधिक्षक, अपर पोलीस महासंचालक कार्यालय, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२ | पोलीस अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
३ | गुन्हा ज्या घटकात घडला आहे तेथील आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलीस 
उप-अधिक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी 
४ । तपासी अधिकारी 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


६.३ वर्गवारीनुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबदला अथवा फी द्यावयाची असल्यास 
पोलीस आयुक्त, मुंबई हे विभागांतर्गत एक समिती गठित करतीळ, सदर समितीत 
खालीलप्रमाणे सदस्य असतील :- 


अ.क्र सदस्य 

सह पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई शहर 

पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई शहर 

गुन्हा ज्या शाखा/परिमंडळ अंतर्गत घडला आहे तेथील आर्थिक गुन्हे 
शाखेतील/परिमंडळातील पोलीस उप आयुक्‍त 

४ । तपासी अधिकारी 


६.४ वरिल विभागांतर्गत गठित समिती संस्थेस मोबदला वाढवून द्यावयाचा अगर 
कसे,याबाबत निर्णय घेईल. 


६.५ वरिल विभागांतर्गत गठित समिती संस्थेस मोबदला वाढवून द्यावयाचा असल्यास 
त्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच, 
मुंबई हहराकरिता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना अहवाल सादर करेल. 


६.६ सदरचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच, मुंबई शहराकरिता पोळीस आयुक्त, मुंबई यांना प्राप्त 
अधिकारान्वये निर्णय घेतील. आर्थिक मर्यादेबाहेरच्या प्रकरणांमध्ये शासन निर्णय क्र. 
एमआयएस २०१६/प्र.क्र. २५२/पोल-११, दिनांक १७.६.२०१७ चे तरतुदीनुसार मान्यतेसाठी 
शासनाकडे सादर करतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००४०८१५०२१९२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ae 
१॥॥५॥) 


Nagorao 
Mohod 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


०७८ Aw A -5 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


& : 


on 0 © 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 


. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 
. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव 


मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य 


१०.सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
११.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

१२.पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

१४.सर्व पोलीस आयुक्‍त (पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई वगळून) 
१५.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 

१८. सर्व जिल्हा पोळीस अधीक्षक 

१९.निवड फाईल (विशा-१ ओ). 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११९/प्र.क्र. ८६०/पोल-११ 


2) 


3) 


4) 


5) 


Declaration 


| --------- (Name ), On behalf of the --------- ( Name of the firm ), further declare that we 
have no conflict of the interest in terms of any of our partners / directors or employees 
being related to or any significant financial interest in the said concern for which 
appointment is being accepted. 

| ------- (Name), On behalf of the --------- (Name of the firm), further declare that we 
have not been black listed by any court/Statutory body/ Government. 

| -------- (Name), On behalf of the -------- (Name of the firm), further declare that we 
have fully understood the terms and conditions and scope of our assignment and we 
confirm that we are fully capable of handing the accepted assignment. 

| -------- (Name), On behalf of the ------- (Name of the firm), further declare that we 
have no criminal case pending against any court of law against the firm and/ or our 
Directors and partners. 

| -------- (Name), On behalf of the -------- (Name of the firm), further declare that no 


disciplinary action bay ICAl OR NAFRA is pending against any of our partners. 


If any of the information given above is found to be incorrect or misleading, | am aware 


that the Government can take whatever action it deems fit against my Firm / Company. 


Place: 


Date: 


For an on behalf of (Name of firm) 


Directors/Partners 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


